PFMS प्रणाली अंतर्गत सुरक्षाविषयक खर्च 
योजनेचा केंद्राकडून प्राप्त निधी सदर 
योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विशा-१ ब 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १६ मार्च, २०२३. 
वाचा- 
१. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र क्र. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. २३/३/२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रशा-४, दि. १/७/२०२१. 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. योजना २०२१/प्र.क्र. ४५/अर्थ-१, दि. १/७/२०२२. 
४. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विशा- १ ब, दि. ९/६/२०२२. 
५. शासन शुध्दीपत्रक क्र. एनएएक्स-०५१९/ प्र.क्र.१००(भाग-१/विज्ा- १ ब, दि. १९/७/२०२२. 
६. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.- ॥-१८०१५/२६/२०२२-_//९-॥, 
दि. २१/१२/२०२२. 


प्रस्तावना- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ वरील आदेशान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनांचा निधी Public Finance Management system (PFMS) द्वारे वितरीत करण्यासाठी सुधारित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिळेळे आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ वरील 
शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरणासाठी PFMS चा वापर करण्याच्या अनुषंगाने 
सूचना दिलेल्या आहेत. 
२. त्यानुसार गृह विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र. 3 वरील शासन 
निर्णयान्वये नोडल अधिकारी व प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक 
करण्यात आळी आहे. Special Central Assistance (SCA) योजनेसाठी उप सचिव (विजशा-१ ब), गृह विभाग 
यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांचे 511918 Nodal Agency (SNA) खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 
उघडण्यात आले आहे. 
३.  यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, आतापर्यंत सदर योजनेंतर्गत BEAMS प्रणालीवर निधी वितरीत 
करण्यात येत होता व तद्नंतर संबंधित कार्यालयांच्या DDO यांना निधी वितरीत केला जात होता. त्यानंतर 
संबंधित DDO कडून संबंधितांना देयके अदा करण्यात येत होती. 
४. आता, केंद्र शासनाच्या दि. २३/३/२०२१ च्या पत्रातील निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये 
BEAMS प्रणालीवरील निधी PFMS अंतर्गत SNA खात्यावर जमा करणे आवश्‍यक आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ 
मध्ये विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना अंतर्गत वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर खर्चासाठी उपलब्ध करुन दिलेला 
निधी SNA खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीचा निधी PrMS प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या 
निदेशानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून BEAMS प्रणालीवरील केंद्राचा 
रु. ५,६६,००,०००/- (रु. पाच कोटी सहासष्ट लक्ष फक्त) इतका निधी PFMS अंतर्गत या योजनेच्या SNA 
खात्यामध्ये जमा करण्याची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विजा- १ ब 


२. सदरची मान्यता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तसेच PFMS 
अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे असून सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


लेखाशीर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीत तरतूद | SNA खात्यावर जमा 
करावयाची रक्‍कम 
मागणी क्र. बी-१०, ४०५५ ५३- मोठी बांधकामे ३४,००,००,०००/- ५,६६,००,०००/- 
पोलीसांवरील भांडवली खर्च 
(००) २०७ राज्य पोलीस 
(००)(१२) नक्षलग्रस्त 
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 
पायाभूत सेवा व सुविधा (४०५५ 
०२७९) 
३. “विशोष केंद्रीय योजना” या योजनेसाठी SNA खात्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 
खात्याचे नाव Special Central Assistance (SCA) 
बँकेचे नाव स्टेट बँक ऑफ इंडिया 
शाखा मंत्रालय 
IFSC Code SBINOOG 9428 
बॅक खाते क्रमांक ४०५४६९०३५३७ 


४. सदर रक्कम AERA करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष अधिकारी/अवर सचिव 
(रोख शाखा), गृह विभाग तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून उपसचिव/सह सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.- ३२/२०२३/व्यय-७, 
दि. ८/३/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१६१२५९५८०८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SANJAY DAGADU वधा. 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d6 151836791 2b1c64cd218 
.709c1 b4de20bdf4f85, postalCode=400032, 


KH ED E KA R erialNumber=F754D4BA6FE8FOOCOE15635FOF58C9242CEAD19 
994FE32AGEBE261AOE4B1874C, cn=SANJAY DAGADU KHEDEKAR 
ati 


2023.03.16 13:05:25 +05'30' 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


१. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 

२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
४. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 

६. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

७. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विजा-१ ब 


८. अधिदान व लेखाधिकारी, गडचिरोली. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, गडचिरोली. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

११. अवर सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (वि.शा. १ बो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


